महाराष्ट राज्यातील मा.मंत्री, व 
मा.राज्यमंत्री यांच्या पालकमंत्री म्हणून 
जिल्हानिहाय नियुक्त्या. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : जिपामं १३१९/प्र.क्र.33/१८-अ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : 12 एप्रिल, 2021 


वाचा:-1) शासन अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग क्र. शाकानि 2019/ प्र.क्र.101 
(१)/ 18(र.व.का.) दिनांक 5 जानेवारी, 2020. 
2) शासन निर्णय क्रमांक : जिपामं १३१९/प्र.क्र.33/१८-अ, 
दिनांक 8 जानेवारी, 2020. 
3) शासन निर्णय क्रमांक : जिपामं १३१९/प्र.क्र.33/१८-अ, 
दिनांक 15 जानेवारी, 2020. 
४) शासन निर्णय क्रमांक : जिपामं १३१९/प्र.क्र.33/१८-अ, 
दिनांक 22 एप्रिल , 2020 


शासन निर्णय :- 

संदर्भ क्र.1 येथील अधिसूचनेस अनुलक्षून संदर्भ क्र.2, 3 व ४ येथील शासन निर्णयान्वये 
मा.उपमुख्यमंत्री, मा.मंत्री व मा.राज्यमंत्री यांच्या जिल्हा पालकमंत्री म्हणून नियुक्त्या करण्यात 
आलेल्या आहेत. आता, दि.8/1/2020 च्या शासन निर्णयात अंशत: बदल करून गोंदिया जिल्ह्याच्या 
पालकमंत्रीपदी मा. मंत्री यांची पुढीलप्रमाणे नेमणूक करण्यात येत आहेत:- 


| अ.क्र. | जिल्हयाचे नाव पालकमंत्री 
feel . | गोंदिया श्री. नवाब मोहम्मद इस्लाम Afelh 


2. उर्वरित जिल्ह्यांच्या पालकमंत्रीपदीच्या नेमणूका उपरोक्त संदर्भ H.2, 3 व ४ येथील शासन 
निर्णयाप्रमाणेच कायम राहतील. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र. 202104121919444707 असा आहे. हे आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहेत. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


lesa श चंद्रा) 
प्रधान सचिव ( प्र.सु.व.र.व.का ) 
प्रत : 
1. मा.राज्यपात्र यांचे सचिव (पत्राने) 
2. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः जिपामं १३१९/प्र.क्र.33/१८-अ 


१४ ७ 0 > ९2 


19. 


20. 


21. 
22. 


23. 


24. 


25. 


26. 


27. 
28. 


मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मा.उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधानपरिषद व संसद सदस्य, 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 

मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 

सर्व मा.मंत्री / मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 

मा.मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 

सर्व अपर मुख्य सचिव सचिव / प्रधान सचिव /, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 

सर्व संबंधित जिल्हा पालक सचिव 

सर्व विभागीय आयुक्‍त. 

सर्व जिल्हाधिकारी 

सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई (प्रसिध्दीसाठी) 

भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ.बॅरेक नं.1, योगक्षेम समोर, वसंतराव 
भागवत चौक, नरिमन vise, मुंबई 400020. 

इंडियन नॅशनल काँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस[आय) समिती, टिळक भवन, काकासाहेब 
गाडगीळ मार्ग, दादर, मुंबई-400025. 

नॅशनलीस्ट काँग्रेस पार्टी, ठाकरसी हाऊस, जे.एन.हेरेडीया मार्ग, बेलार्ड इस्टेट, मुंबई 
400038. 

शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई-400028. 

बहुजन समाज पार्टी, प्रदेश सचिव, महाराष्ट्र राज्य, बी.एस.जी.भवन, प्लॉट नं. 83-अ, 
कलेक्टर कॉलनी, चेंबूर, मुंबई-400014. 

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, 314, राजभवन, एस.व्ही.पटेल रोड, मुंबई 
400004. 

भारतीय कम्युनिस्ट(मार्क्सवादी) पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब मिल 
पॅलेस, वरळी, मुंबई 400013. 

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेवा, राजगड, मातोश्री टॉवर, शिवाजी पार्क, दादर, मुंबई 400028. 
सर्व मंत्रालयीन विभाग (त्यांना विनंती करण्यात येते की, हे परिपत्रक आपल्या प्रशासकीय 
नियंत्रणाखालील सर्व विभाग प्रमुख / कार्यालय प्रमुख यांच्या निदर्शनास आणण्यात यावे) 
सामान्य प्रशासन विभागातील सर्व कार्यासने, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
निवड नस्ती (का.१८अ), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 


पृष्ठ 2 पैकी 2 


